बारामती नगरपरिषद अंतर्गत शहरातील वाढीव 
हद्दीतील लघुदाब व उच्चदाब वाहिनी भूमिगत 
करण्यासाठी व उपकेंद्राच्या जागेसाठी रु. ८.४९ कोटी 
इतक्या अतिरिक्त खर्चास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२० /प्र. क्र.४५ (भाग-१)/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ: १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक/२०२१/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि. ०१/११/२०२१. 
२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र. ३३/ऊर्जा-३, 
दि. २७/०३/२०२१. 
३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र. क्र. ४५/ऊर्जा-५, दि. २७/०३/२०२१. 
४. मुख्य अभियंता, बारामती परिमंडळ जा. क्र. मुअ/बापमं/तांत्रिक/३४७१, दि. १८.११.२०२१. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक/२०२१/प्र.क्र.१०६/अर्थ-३, दि. ०३/०१/२०२२. 


प्रस्तावना: 

बारामती नगरपालिकेच्या विस्तारित क्षेत्रांतर्गत संलग्न परिसरातील गावे आणि बिगर नगरपालिका 
क्षेत्रातील विद्युत वाहिन्यांचे भुमिगत विद्युत वाहिन्यांमध्ये रुपांतर करणे तसेच उपकेंद्र रोहित्राच्या क्षमतेत वाढ 
करणे, नवीन उच्चदाब उपकेंद्र स्थापित करणे, नवीन वितरण रोहित्र बसविणे, वितरण रोहित्राची क्षमता वाढ 
करणे इ. कामे करण्याकरिता येणाऱ्या खर्च रु. ३०.११ कोटी इतका निधीच्या खर्चास संदर्भ क्र. 3 अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदर प्रस्तावामध्ये तांत्रिकदृष्टया तीन उपकेंद्र प्रस्तावित असून एका 
उपकेंद्राची जागा महावितरणने उपलब्ध करून दिलेली असून उर्वरित दोन उपकेंद्राच्या जागेसाठी अतिरिक्‍त 
रू. २.०० कोटी निधीची आव्यकता आहे व बारामती नगरपरिषद, बारामती वाढीव हद्दीतील स्थानिक 
लोकप्रतिनिधी व स्थानिक लोकांच्या मागणीनुसार जळोची, सावळ व रूई या गावातील उपरीतारमार्ग 
वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी रू. ६.४९ कोटीची आव्यकता असल्यामुळे सुधारित प्रस्ताव रू. ३८.६० कोटी 
इतक्या रक्कमेचा झालेला असल्यामुळे अतिरिक्‍त रू. ८.४९ कोटी खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. डिसेंबर, २०२१ च्या हिवाळी अधिवेडानामध्ये खर्चाचे पुरक विवरणपत्र दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ 
रोजी विधान मंडळास सादर करण्यात आले. दिनांक ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपणाऱ्या वित्तिय वर्षाच्या 
विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा. राज्यपालांनी संमती दिली आहे 
आणि ते, महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२१ (सन 2029 चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक-१७) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२१ यामध्ये प्रसिद्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र. क्र.४५ (भाग-१)/ऊर्जा-५ 


करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने सदर शासन परिपत्रकातील सुचनांनुसार अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधील 
सदर योजनेची तरतूद रू. ८.४९ कोटी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

बारामती नगरपालिकेच्या विस्तारित क्षेत्रातील गावांना योग्य दाबाचा वीज पुरवठा करण्याकरीता 
तांत्रिकदृष्टया तीन उपकेंद्र प्रस्तावित असून एका उपकेंद्राची जागा महावितरणने उपलब्ध करून दिलेली 
असून उर्वरित दोन उपकेंद्राच्या जागेसाठी अतिरिक्‍त रू. २.०० कोटी निधीची आव्यकता आहे व बारामती 
नगरपरिषद, बारामती वाढीव हद्दीतील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्थानिक लोकांच्या मागणीनुसार जळोची, 
सावळ व रूई या गावातील उपरीतारमार्ग वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी रू. ६.४९ कोटीची आवश्‍यकता 
असल्यामुळे सुधारित प्रस्ताव रू. ३८.६० कोटी इतक्या रक्कमेचा झालेला असल्यामुळे अतिरिक्‍त रू. ८.४९ 
कोटी खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उक्त प्रयोजनासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रुपये ८.४९ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनीला उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


३. सदर प्रकल्प अहवालास तांत्रिक मान्यता मुख्य अभियंता, बारामती परिमंडळ, महावितरण स्तरावर 
यांनी उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. ५ अन्वये दिलेली आहे. तसेच या बाबीवर करण्यात येणारा खर्च यापूर्वी 
करण्यात आलेला नाही याची खात्री करण्यात यावी. 


४. सदर कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक के-०६ मुख्य लेखाशीर्ष २८ ०१, वीज, ०५ पारेषण व 
वितरण, ८०० इतर खर्च (००) (०२) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित यास सहाय्यक अनुदान 
२८०१२६२४, ३१ सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (वेतनेतर) या लेखात्रीर्षाखाली खर्ची घाळून तो सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर रक्कम अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांचे मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्या. यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री. ना. रा. ढाणे, 
अवर सचिव (ऊर्जा-३) आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. ना श्री. कराड, उप सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्या. यांना मंजूर झालेली रक्‍कम रु. ८.४९ कोटी अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई येथून 
SET करून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., मुंबई यांचे नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून 
RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

६. सदर प्रकल्पची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र. क्र.४५ (भाग-१)/ऊर्जा-५ 


७. सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा 
अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन 
नियमानुसार करण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. 


८. सदर बाबीसाठी निधी वितरीत करताना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पुरक-२०२१/प्र.क्र. ८५/ 
अर्थ-३, दि. ०१/११/२०२१ च्या परिशिष्टातील तपासणीसूचीमधील प्रत्येक अटीची पूर्तता होत आहे. 


९. सरदर प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या संदर्भात दि.२५.११.२०२१ रोजी झालेल्या व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या बैठकीमध्ये प्राप्त सहमती नुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०२१५१७२३४६२७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT PUNDLIK : 
BADGERI 


(प्रज्ञांत पुं. बडगेरी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा. 

मा. मंत्री (ऊर्जा) नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

५. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/ महाराष्ट्र २ नागपुर. 

८. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई/महाराष्ट्र २ नागपुर. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

११. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे 
पूर्व मुंबई ४०००५१. 

१२. वित्त विभाग (व्यय १६/अर्थ १४) मंत्रालय, मुंबई. नियोजन विभाग कार्यासन १४६१. 

१३. अवर सचिव (रोख शाखा) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१४. अवर सचिव (ऊर्जा-३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१५. कक्ष अधिकारी (प्रशा-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 

१६. निवड नस्ती ऊर्जा -५. 


Cc ANU A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


